सन 2022-23 मध्ये मागणी क्र ४, 2204 कला 
व संस्कृती, 909 ललित कला शिक्षण, 
व्यावसायिक सेवा (२८) (अनिवायीया 
उद्दिष्टामधून निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर-२०२३/प्र.क्र. ३० /तांशि-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: १३ मार्च, २०२३. 


वाचा: - १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८/०२/२०२३. 
३) उपसंचालक, कला संचालनालय यांचे पत्र क्रडिओओअ-२०२३/पाच/६७३, 
दि.०८/०३/२०२३. 


प्रस्तावना:- 

मागणी क्र ४, २२०५ कला व संस्कृती, १०१ ललित कला शिक्षण, व्यावसायिक सेवा (२८) (अनिवार्यीया 
उद्दिष्टामधून निधी वितरीत करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र ३च्या पत्रान्वये 
उपसंचालक, कला संचालनालय यांनी सादर केला आहे. 
शासन निर्णय:- 

व्यावसायिक सेवा (२८)या उद्दिष्टामधून तासिका तत्वावरील अध्यापकांचे मानधन, परिक्षेच्या वेळी 
पर्यवेक्षणाचे काम करणाऱ्या शिक्षकाचे मानधन व प्रवास भत्ता,वकीलांची फी इ. खर्च भागवला जाते. सदंर्भ क्र 
२ येथील वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८/०२/२०२३ अन्वये सन 
2022-23 वर्षाकरीता निधी वितरणाबाबत आदेशा निर्गमित केळे आहेत. त्यामध्ये काही उद्दिष्टांसाठी निधी 
वितरीत करण्यासाठी टक्केवारी निश्चित केळी आहे. त्यानुसार त्यानुसार “२८ व्यावसायिक सेवा" या 
उद्दिष्टासाठी ८५ टक्के मर्यादा निश्चित केली आहे. पंरतु काही लेखाशिर्षाखाली २८ व्यावसायिक सेवा या 
उद्दिष्टासाठी वित विभागाकडून ७०% निधी वितरीत केला आहे. 
०२. त्यास अनुसरून मागणी क्र ४, २२०५ कला व संस्कृती, १०१ ललित कला शिक्षण, व्यावसायिक सेवा 
(२८)या उद्दिष्टामधून पुढील लेखाशिर्षाखाली निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबतचा 
तपज्ीील खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र | लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी वितरीत निधीची | वितरीत निधी 
टक्केवारी 
षि (09)(09) कला २८-व्यावसायिक | रू १,००,०००/- ७०% रू ७०,०००/- 
संचालनालय सेवा 
(अनिवार्य)(२२०५००१९) 
२ (02)(09) शासकीय कळा | २८-व्यावसायिक | रू २,३८,५०,०००/- । ८५% रू २,०४,२२,५००/- 
संस्था (२२०५००३७) सेवा (रू १०,००,०००-- 
(अनिवार्य) पुरवणी मागणी रू 
2,2¢,40,000/-) 
3 (04)(02) कला २८- व्यावसायिक | रू ¥o,00,000/- ७०% रू २८,००,०००/- 
संचालनालयातील सेवा 
शासकीय कला 
परिक्षांवरील खर्च,(अनिवार्य) 
२२०५११८७ 


झासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२३/प्र.क्र. 30 /तांशि-६ 


०३. सदरचा खर्च मागणी क्र ४, २२०५ कला व संस्कृती, १०१ ललित कला शिक्षण, व्यावसायिक सेवा 
(२८)या उद्दिष्टामधून पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात येईल व तो चालू आर्थिक वर्ष सन २०२२-२३ 
मधील मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 

१)मागणी क्रमांक डब्लू-४, २२०५ कला व संस्कृती, १०१- ललित कला शिक्षण, (०१) कला संचालनालय 
(०१)(०१) कला संचालनालय (अनिवार्य)(२२०५००१९) व्यावसायिक सेवा (२८) 

२)मागणी क्रमांक डब्लू-४,२२०५ कला व संस्कृती, 109 - ललित कला शिक्षण, (०२)(०१) शासकीय कला 
संस्था (२२०५००३७) (अनिवार्य) व्यावसायिक सेवा (२८) 

३)मागणी क्र डब्लू-४, २२०५ कला व संस्कृती, १०१-ललित कला शिक्षण (०५) कला संचालनालयातील 
शासकीय कला परिक्षांवरील (04)(02) कला संचालनालयातील शासकीय कला परिक्षांवरील खर्च,(अनिवार्य) 
२२०५११८७, व्यावसायिक सेवा (२८) 


०४. Blamed निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४/०४/२०२२ व दि.०८/०२/२०२३ अन्वये विभागास 
प्राप्त वित्तीय अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा सांकेतांक २०२३०३१३१५२४१८०६०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HUSSEIN ALIMIYA 
MUKADAM 


(हुसेन अ. मुकादम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


न 
ap 


संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

नियोजन विभाग/वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी/साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (तांशि ६). 


२ 


SGM घा XK 
8) AC eo eS SSS oS 


¢ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


